अभिमत विद्यापीठाच्या अभियांत्रिकी शाखेमध्ये शैक्षणिक 
वर्ष २००१-२००५ या दरम्यान प्रवेशित झालेल्या मुक्‍त व 
दूरस्थ अभ्यासक्रमाच्या पदव्या निलंबित केल्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन शुध्दिपत्रक क्र. संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१२२/तांशि-४ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १४ ऑक्टोबर, २०२० 
वाचा :- उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१२२/ 
तांशि-४, दिनांक : १३ मे, २०१९ 
शासन शुध्दिपत्रक : 
वर नमूद दिनांक १३ मे,२०१९ च्या परित्रकाच्या शीर्षकामधीळ “२००१-२००५ नंतर” व 


परिपत्रकातील दुसऱ्या ओळीतील “२००१-२००५ नंतर” या शब्दांऐवजी “२००१-२००५ या दरम्यान” 
असे वाचावे. 


२. सदर शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२०१०१४१६४८४८०३०८ असा आहे. हे शुध्दिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SANJAY AUDUMBAR 
DHARURKAR 


(संजय औ. धारुरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. सर्व प्रशासकीय विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव. 
२. आयुक्त, शालेय शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

३. आयुक्‍त, समाजकल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

४. आयुक्त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
५. आयुक्त, कृषी, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

६. आयुक्त, मत्स्य व्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

७. आयुक्त, दुग्ध व्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

८. आयुक्त, मत्स्य व्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

९. संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१०. संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

११. संचालक, कला संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१२२/तांशि-४ 


१२. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१३. संचालक,माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१४. संचालक, वि.जा.भ.ज., इ.मा.व. व वि.मा.प्र. कल्याण विभाग, पुणे. 

१५. सर्व सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालये. 

१६. सर्व सहसंचालक, उच्च शिक्षण, विभागीय कार्यालये. 

१७. कुलसचिव, सर्व अकृषी विद्यापीठे. 

१८. कुलसचिव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, जि.रायगड. 
१९. निवड नस्ती (तांशि-४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


